नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १३ मार्च, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद) सहायक अनुदान (लेखाशीर्ष ३६०४ १०१८) या योजनेअंतर्गत शासन 
निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार माजलगाव नगरपरिषद व वडवणी 
नगरपंचायत अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. १५.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या 
कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. माजलगाव नगरपंचायत अंतर्गत कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, बीड राहील व वडवणी नगरपंचायत अंतर्गत कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, आंबेजोगाई राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, बीड यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, बीड यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०/का-१४११, 


करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील 
(IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, बीड / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व 
शर्तीचे पालन करावे. 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१९३१०७७४१६ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

CHARUSHILA ere 


Gecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA 1BA6106A393C2BOCF60FE03C9459 
3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


1 
Date: 2024.03.13 19:40:07 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, बीड, 
३. मुख्याधिकारी, माजलगाव नगरपरिषद/ वडवणी नगरपंचायत, जि.बीड, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, 
११. सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, बीड, 
१२. सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, आंबेजोगाई, 
११. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०/का-१४११, 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०)/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
माजलगाव नगरपरिषद, जि.बीड रु. ५.०० कोटी 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 
(रु.लाख) 

णं प्रभाग क्रं.५- जाबास पठाण ते इमान साद यांच्या घरापर्यंत RAS रस्ता व ६.०० 
नाली 
प्रभाग क्र. ५ are अतिम ते बॉ, इमान यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली १०.०० 
प्रभाग क्रं ५ दिनेड तौर ते विलास सोळके यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रसता व ८.०० 
नाली 

४  । प्रभाग क्रं. ५ वेवगावकर काकु ले मंदाताई जाधव यांच्या घरा पर्यंत सिमेट ६.०० 
रस्ता व नाली 

५ | प्रभाग क्रं.५ बाबा काझी ते करतारसिंग टाक यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व १५.०० 
नाली 

६ | प्रभाग क्र. ५- भारत वने ते करतारशिल टाक यांच्या घरात रस्ता व नाली १५.०० 

७ । प्रभाग क्रं. ५- राजेश कोवरे ते तुकाराम राजमाने यांच्या घरापर्यंत रस्ता नाळी ५.०० 

८ | प्रभाग क्र. ५ करतारसिंग टाक यांच्या घराज वडगाव नाली पुल बांधवनम ३.०० 

९  । प्रभाग Sh. ४-मंगलनाथ मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसवणे २०.०० 

णि o | प्रभाग क्रं.१- छत्रपती नगर सुधाकर जाधव से सचिन गोळके यांच्या घरापर्यंत १८.०० 
रस्ता व नाली 

| q  । प्रभाग क्रं.१-छत्रपती नगर नरवडे ते धातुक यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व १०.०० 
नाली 

१२ | WHET क्रं.१-छत्रपतीनगर सरवदे यांचे घर मे विद्युल रूवमीन मंदिरा पर्यंत १०.०० 
सिमेंट रस्ता व नाली 

१३  । प्रभाग क्रं.१- छत्रपती नगर महादेव वाघ ते शिदे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 
व नाली 

१४ | प्रभाग क्रं. १- छत्रपती मगर सचिन गोळके ते हनुमान मोडे यांच्या घरापर्यंत १०.०० 
सिमेंट रस्ता व नाली 

१५ | प्रभाग क्रं. १- बायपास रोड ते नागझरीहद्द पर्यंत आरवैश्‍्‌य समाज मंदिर पर्यंत २०.०० 
सिमेंट रस्ता व नळकांडी पुलाचे बांधकाम 

१६ | प्रभाग क्रं.१-हा. वाघ यांचा प्लांट ले घरापर्यंत सिमेंट रस करणे (आरवैऱ्य १०.०० 
समाज मंदिर बाजुस) 

१७ । प्रभाग क्रं.१- छत्रपती नगरपाले पक्ष अपाटमेट पर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली १५.०० 

१८ | प्रभान क्रं.६- रफिक इनामदारले अकबराच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली ७.०० 

१९ । प्रभाग क्रं.४- चांदणी क्राउंड शकील अत्तार ते मुन्ना होया पर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 

२० | प्रभाग क्रं.६- सलीम खान ते मासेवनहॉन पर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 

२१ | प्रभाग क्रं.६- सुखगान शेख ले जामास वॉन पर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 

२२ । प्रभाग क्रं.६- शोख करीम शोख ले ताहेर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रसता व नाली १०.०० 

२३ | प्रभाग क्रं.६- युसूफ अण्णा ते मडारफ अन्सारी पर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली १०.०० 

२४ | प्रभाग क्रं.६- जेद मस्जिद ते सोनी कुलरखान पर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली १५.०० 

२५ | प्रभाग क्रं.६- जफर शेख ते युसुफ शेख यांच्या घरापर्यंत रस्ता करणे १०.०० 

२६ | प्रभाग क्रं. ६- हनुमान मंदिर ते सुभाष कांबळे यांच्या घरापर्यंत रस्ता व गाली १०.०० 

२७ |। प्रभाग क्र.६- घोडके यांचे घर ते निसर्गध सुंदर यांचे घर रस्ता व नाली १०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०)/का-१४११, 


माजलगाव नगरपरिषद, जि.बीड रु. ५.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०)/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 
(रु.लाख) 

२८ | प्रभाग क्रं.६- नागोराव दराडे यांचे घर ते रूक्मीन सोनवणे पर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 
व नाली 

२९ । प्रभाग क्रं. ६ - शोख रज्जु यांचे घर ते दिडवाले यांचे घरापर्यंत रस्ता व नाली १०.०० 

३० | प्रभाग क्रं.६- पारेकर यांचे घर ते विठ्ठलराव बोराडे यांचे घर रस्ता व नाळी १०.०० 

३१ | प्रभाग क्रं.१२ - आझादनगर (गौतमनगर) येथील रामप्रसाद भोले यांच्या ८.०० 
घरापासून ते सचिन लोखंडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 

३२ । प्रभाग क्र.१२- आझाद नगर येथील शेख परवीन बाजी यांच्या घरापासून ते १०.०० 
आत्माराम भिसे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली 

३३ | भाग क्रं. १२ आझादनगर (रमाईनगर) येथे संदीपान जाधव यांच्या घरापासून ते ८.०० 
कटुभाई पठाण यांच्या घरापर्यंत रस्ता व नाली 

३४ । प्रभाग क्रं.१२- अमित आजमेरा ते सय्यद रफिक यांच्या घरापर्यंत नाली ८.०० 

३५ । प्रभाग क्रं.१२ संदिपान जाधव ते अमोल पंडित पर्यंत रस्ता व नाली ८.०० 

३६ । प्रभाग क्रं.१२ मिलिद He ते उमेश सिरसठ पर्यंत रस्ता व नाली ८.०० 

३७ । प्रभाग क्रं.१२- राजु किराणा दुकान ते सुरेश धुमाळ पर्यंत रस्ता व नाली १०.०० 

३८  । प्रभाग क्रं.१२- बापुराव जाधव ते विनोद उजगरे पर्यंत रस्ता व नाली १०.०० 

३९ | प्रभाग क्रं.१२ जि.प.शा. भिमनगर येथे पेव्हर ब्लॉक बसवणे १०.०० 

vo | प्रभाग क्रं.३ - महादेव आलझेंडे यांचे घर ते यादवराव लोंढे यांच्या घरापर्यंत १०.०० 
रस्ता व नाली 

४१ | प्रभाग क्रं.३ - विजयमाला भालेकर यांचे घर ते वैशाली पाटोळे यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत नाली बांधकाम 

४२ | प्रभाग क्रं.३- मयुरी फड यांचे घर ते डिगांबर साळवे यांच्या घरापर्यंत १०.०० 
नळकांडी पुल करणे 

४३ | प्रभाग क्रं.३ - रामभाऊ साळवे यांचे घर ते इंगळे सर यांच्या घरापर्यंत नाली १०.०० 
बांधकाम करणे 

४४ | प्रभाग क्रं.९- शाम बजाज ते रूद्रवार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली १४.०० 

४५ । प्रभाग क्रं.९ - डावकर ते कांजळ यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाळी २३.०० 

४६ | प्रभाग क्रं.९- बागवान गल्लीतील सार्व. सभागृहाच्या वरचा मजल्याचे बांधकाम २०.०० 
करणे 

एकूण ५००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०/का-१४११, 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०)/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
वडवणी नगरपंचायत, जि.बीड रु.१०.०० कोटी 


अ.क्र माचे नाव अंदाजि रक्‍कम 
(रु.लाख) 
Sa वडवणी जि. बीड बाजारतळ विकसित करणे. १००.०० 
Q । जलशुध्दीकरण केंद्र येथे संरक्षण भित, स्टोअर रूम व स्टॉप रूम बांधकाम ९०.०० 
करणे. 
३ | वडवणी जि.बीड येथे बगिचा (गार्डन) तयार करणे. २००.०० 
वडवणी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज म्युजिअम (संग्रहालय), ५५०.०० 
४ | सार्वजनिक अभ्यासिका (वाचनालय) व सार्वजनिक व्यायाम शाळा (जिम), 
इमारत बांधकाम करणे. 
५ | प्रभाग क्रं. ७ मध्ये संत भगवान बाबा मंदिर येथे संभामंडप बांधकाम करणे. २०.०० 
६ । प्रभाग क्रं. १४ मध्ये दत्त मंदिर येथे सभामंडप बांधकाम करणे. १०.०० 
७ | प्रभाग क्रं.६ मध्ये संत भिमसिहबाबा मंदिर येथे सभामंडप बांधकाम करणे. २०.०० 
८ | वडवणी जि. बीड शहरातील विश्वकर्मा मंदिर येथे सभामंडप बांधकाम करणे. १०.०० 
एकूण १०००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


